RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग 

विभागीय पुरवणी 


एक - कोकण 


वर्ष ६, अंक २० ] 


गुरूवार , ऑगस्ट १३, २०२० / श्रावण २२, शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ११.०० 


. 


. 


असाधारण क्रमांक ३२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय , रायगड - अलिबाग 


भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ प्रमाणे 

कलम १९चे घोषणापत्र . 


ज्याअर्थी कार्यकारी अभियंता, रायगड पाटबंधारे लघु विभाग कोलाड यांचेमार्फत सुतारवाडी लघुपाटबंधारे योजनेअंतर्गत अतिरिक्त 
भूसंपादनाकरीता मौजे दुरटोली, ता . रोहा, जि. रायगड येथील जमीन संपादित करावयाची आहे. सदर संपादनासाठी केलेली जमीन उप विभागीय 
अधिकारी, रोहा यांचे कार्यालयाकडून संपादनाची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त अधिनियम ” असा केला आहे. ) यांच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, उप विभागीय अधिकारी, रोहा यांनी अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण/ उवि / रोहा/ भूसं/ दुरटोली/ एस. आर. ११/२०१६ 
दिनांक ३ जानेवारी २०१ ९ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना मराठी मध्ये महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार 
ते बुधवार ३-९, जानेवारी २०१९ पुष्ठ क्र १२,१३ वर प्रसिद्ध झाली आहे. तसेच “ कृषिवल ” मध्य शनिवार दिनांक २६ जानेवारी २०१ ९ रोजी पान 
नं . ७ वर प्रसिद्ध झाले आहे. यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 

त्याअर्थी, मी जिल्हाधिकारी रायगड- अलिबाग, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) हा राज्यात प्रयुक्त असताना त्याच्या 
कलम १५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वये अहवाल पाठविलेल्या प्राधिका- याचा अहवाल विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत माझी खात्री पटली आहे, आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम (१) 
च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून “निरंक ”निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची 
चार मध्ये "निरंक " विनिर्दिष्ट केला आहे. 


- 


भाग एक ( को.वि.पु .) — ३२-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १३, २०२०/ श्रावण २२, शके १ ९ ४२ 


. 


- 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे. उक्त जमिनीच्या संबंधात यापुढे करावयाच्या 
सर्व कार्यवाहीच्या बाबतीत जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्याकरिता संपादन अधिनियमाचे कलम ३ ( g ) व अधिनियमाचे कलम २ ( छ ) याद्वारे 
उप विभागीय अधिकारी, रोहा उप विभाग , रोहा, ता. रोहा, जि . रायगड यांची नेमणूक करणेत येत आहे.त्याप्रमाणे त्यांना उक्त जमिनीच्या 
संबंधातील संपादनाची कार्यवाही, या प्रयोजनासाठी आवश्यक त्या सर्व व्यवस्था करून सुरू करावी, असे निर्देश देण्यात येत आहे. 

अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नाव :- मौजे दुरटोली 

जिल्हा : - रायगड 


तालुका :- रोहा 


अनुक्रमांक 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 


१ 


स.नं. ५१९ / १ पैकी 


०-३४-७ 


एकूण 


०-३४-७ 


अधिसूचना निर्गमित 


- 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

मौजे दुरटोली, ता . रोहा , जि . रायगड येथील सुतारवाडी लघु पाटबंधारे योजने, 

करण्यापूर्वी अंतर्गत धरणाचे बुडीत क्षेत्रासाठी. 
प्रकल्पकार्याचे 

मौजे दुरटोली, ता.रोहा, जि . रायगड येथील सुतारवाडी लघुपाटबंधारे योजने 
वर्णन 

अंतर्गत धरणाचे बुडीत क्षेत्रासाठी संपादन करण्यात येणारी जमीन. 
समाजाला मिळणारे 

पायाभूत सुविधा सदर धरणातील पाण्याचा उपयोग मौजे धगडवाडी , दुरटोली, 
सुतारवाडी, कुडली, सावरवाडी या गावातील लाभधारकांना तसेच अन्य 
नागरिकांनाहीसिंचनासाठी व पाणी पिण्यासाठी होतो. सदर धरण हे मातीचे 
असून प्रस्तावितसाठी २.३२० दलघमी व उपयुक्त पाणीसाठी २.२६४ 
दलघमी एवढा आहे . 


लाभ 


गावचे नाव दुरटोली, 


अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन ( लागू नाही ) 
तालुका- रोहा , 

जिल्हा- रायगड 
भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर 

क्षेत्र (हेक्टरमध्ये ) 
निरंक 

निरंक 


अनुक्रमांक 


१ 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) ( लागू नाही ) 

निरंक 
टिप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी रोहा, उप विभाग रोहा , ता . रोहा, जि . रायगड या कार्यालयात निरीक्षणाकरिता 

उपलब्ध होऊ शकेल. 


ठिकाण : - अलिबाग, 
दिनांक :- ३ ऑगस्ट २०२० . 


निधी चौधरी, 
जिल्हाधिकारी, रायगड . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , २१ - A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 800 008 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
२१ - A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI ४०० ००४. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


